निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये महिला 
मदत कक्ष उभारणे /बळकटीकरण करणे या १०० 
टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणी 
करिता दुय्यम समन्वय एजन्सी (Subordinate 
Agency) तथा समन्वय अंमलबजावणी एजन्सी 
(Nodal Implementing Agency) नियुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.२७२/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- १) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक ०२.०५.२०२२ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दिनांक ०९.०३.२०२२. 
) 
) 


3) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक 24.04.2022 रोजीचे पत्र. 

४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-०७२२/ प्र. क्र. २२८/विज्ा-६, 
दिनांक ०२.०८.२०२२. 

५) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक १९.१०.२०२२ आणि 
दिनांक ०६.०१.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये 
केंद्र क्षेत्र योजनांच्या (Central Sector Schemes) निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक ०९.०३.२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या अनुषंगाने वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक 
२५.०५.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबतच्या सुधारित 
सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. 
२. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये महिळा मदत कक्ष उभारणे 
/बळकटीकरण करणे या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता दिनांक 
०२.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सह सचिव/ उप सचिव (विशा-६), गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना 91981 Nodal Agency म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. 
३. गृहमंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी दिनांक १९.१०.२०२२ आणि दिनांक ०६.०१.२०२३ 
रोजीच्या शासन पत्रान्वये निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये महिला मदत कक्ष उभारणे 
/बळकटीकरण करणे या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या दुय्यम समन्वय एजन्सी (Subordinate 
Agency) तथा समन्वय अंमलबजावणी एजन्सी (Nodal Implementing Agency) नियुक्‍त करण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२०/प्र.क्र.२७२/विजा-६ 


कळविले आहे. त्यानुसार निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये महिला मदत कक्ष उभारणे 
/बळकटीकरण करणे या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या दुय्यम समन्वय एजन्सी (Subordinate 
Agency) तथा समन्वय अंमलबजावणी एजन्सी (Nodal Implementing Agency) नियुक्‍त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेडानमध्ये महिला मदत कक्ष उभारणे /बळकटीकरण करणे या 
१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या दुय्यम समन्वय एजन्सी (Subordinate Agency) तथा समन्वय 
अंमलबजावणी एजन्सी (Nodal Implementing Agency) म्हणून विशेष पोळीस महानिरीक्षक, महिला व 
बाल अपराध प्रतिबंध विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची नियुक्‍त नेमणूक करण्यात येत आहे. 
२. निर्भया निधी अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये महिला मदत कक्ष उभारणे /बळकटीकरण करणे या 
१०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत योजने अंमलबजावणी बाबत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांच्याकडून प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने, विशोष पोलीस महानिरीक्षक, म व बा अ प्र वि, म रा., मुंबई यांनी 
कार्यवाही करावी. तसेच, सदरील दुय्यम समन्वय एजन्सी (Subordinate Agency) तथा समन्वय 
अंमलबजावणी एजन्सी (Nodal Implementing Agency) oRad बँक खाते हे कॅनरा बँकेच्या 
शाखेमध्ये उघडण्या बाबतची देखील कार्यवाही करावी. 
3. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१३१५३३३०९४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

RAHUL VIJAY i areca eerie यी 
KULKARNI — ण्य 
(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर पोलीस महासंचालक (निव स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
८. विशेष पोळीस महानिरीक्षक, म व बा अ प्र वि., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (विजा-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


